महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा, सहसंचालक 
संवर्गातील अधिका-यांना महाराष्ट्र वित्त व लेखा 
सेवा, संचालक संवर्गातील पदावर तात्पुरती 
पदोन्नती व पदस्थापना देणेबाबत. 


शासन आदेशा क्रमांक :- संळेको २०२२/प्र.क्र.४३/कोषा.प्रश्ञा.२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ सप्टेंबर, २०२२ 


AR आदेठा 


महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा सहसंचालक संवर्गातील खालील नमूद अधिका-यांना महाराष्ट्र वित्त व लेखा 
सेवा, संचालक संवर्गात (एस-२९) रु.१,३१,१००-२,१६,६०० या वेतनबॅण्डमध्ये, त्या पदाचा कार्यभार 
स्विकारल्याच्या दिनांकापासून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव व सध्याची पदस्थापना तात्पूरत्या पदोन्नतीने पदस्थापना 

a 2 3 

| श्री. प्रविणकुमार दे. जेन, पदस्थापनेबाबतचे आदेडा स्वतंत्रपणे 
उपसचिव तथा वित्तीय नियंत्रक, ग्रामविकास = | निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

Q श्री. अनुदिप श्री.दिघे, वित्त व लेखा अधिकारी, डा. होमी भाभा 
सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण स्टेट युनिर्व्हसिटी,मुंबई. 
विभाग. 

3 श्री. विकास विनायकराव देसाई, वित्त व लेखा अधिकारी, श्रीमती नाथीबाई 
सहसंचालक, महानगरपालिका लेखा परीक्षण, | दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ,मुंबई. 
संचालनालय, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, 
नवी मुंबई. 

४ | Ht. अरुणचां. कोल्हे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, महाराष्ट्र 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, वसई-विरार राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई. 
महागरपालिका. 

५ श्री. किरणबा. धोत्रे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, गोदावरी 
सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, 
औरंगाबाद. औरंगाबाद. 

६ श्री. सिताराम शं.काळे, मुख्य लेखापरिक्षक, बृहन्मुंबई 
सहसंचालक, बृहन्मुंबई महागरपालिका, मुंबई. | महानगरपालिका, मुंबई. 

७ | श्री. गिरीडा ना. देशमुख, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, 
सहसंचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, 
नाशिक विभाग, नाशिक. मुंबई. 


BRA आदेडा क्रमांकः संलेको २०२२/प्र.क्र.४३/कोषा.प्रशा.२ 


८ | श्री. अभय डो. धांडे, वित्तीय नियंत्रक, ग्रामविकास व जलसंधारण 
वित्तीय सछ़ागार व उपसचिव, अन्न व नागरी । विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

९ | श्री.धनराज म. गरड, मुख्य लेखा अधिकारी, शहर व औद्योगिक 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, नवी मुंबई विकास महामंडळ, मर्यादित (सिडको), नवी 
महानगरपालिका, नवी मुंबई. मुंबई (बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या पदावर) 

णि o | श्री.लक्ष्मण मा. पाटील, वित्त व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय 
मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, कल्याण विधी विद्यापीठ, नागपूर. 
डोंबिवली महानगरपालिका. 


२. सदर पदोन्नती मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या 
अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६ ब यांनी दि.२९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनूसार देण्यात येत 
आहे. तसेच रिट पिटीडान स्टॅम्प नं.१०८७६/२०२१ व Re PRM स्टॅम्प नं.१०८७८/२०२१ मध्ये मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई यांनी दि.२५.०५.२०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार सदर पदोन्नती नमूद रिट याचिकेत होणाऱ्या 
निर्णयाच्या अधिन राहील. 


३. सदर पदोन्नती मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या दि.२३.११.२०२१ च्या न्यायनिर्णयाच्या 
अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या रिट पिटीशन (स्टॅम्प नं.३७५०/२०२२) च्या निर्णयाच्या 
अधिन राहील. 

४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाची असल्याने त्या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 

५. सदरचे पद हे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कार्यकक्षेतील असल्यामुळे सदर पदोन्नती /निवडसुची 
लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेने नियमित करण्यात येईल. 

६. वरीलअधिका-यांनी आपल्या पदोन्नत पदाचा कार्यभार या आदेशाच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत 
त्वरीत स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दल कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र संचालनालय, लेखा व कोषागारे, मुंबई व या 
विभागाकडे पाठवावे. विहित कालावधीत नियूक्ती न स्विकारल्यास पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. 

७. सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१६.२.२०१८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे. 


८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असुन त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२०९२२१६१०२६०४०५ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly signed by Mugdha Nitin Dh 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FINANCE 
Muadha Nitin 22ers 
5.4.20=cf57b0402df957a7d20b051925b77 1cb1d70227a5d6a6 
6673b7656596a962b41 
Dhuri 


79605 1F74506D55E738A7B66F 1 4E0EF54934B08F, 
\ber=43B82982D7CE8CB63F 33F9D9AE085C7E452884C 
‘A6ED53708069BD26F9BE61D71, cn=Mugdha Nitin Dhi 
Date: 2022.09.22 17:48:45 +05'30! 


(मु. नि. धुरी) 
सह सचिव, वित्त विभाग. 
प्रत, 
१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर*. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन Bal क्रमांकः संलेको २०२२/प्र.क्र.४३/कोषा.प्रशा.२ 


AD 


अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, SA व कोषागारे संचालनालय,मुंबई. 

संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा संचालनालय, कोकण भवन, नवी मुंबई * 
मा. मुख्यमंत्री/मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
संबंधित अधिकारी * 

संबंधित अधिकारी यांचे सध्याचे कार्यालय प्रमुख.* 

८) संबंधित अधिकारी यांचे पदोन्नतीच्या पदाचे कार्यालय प्रमुख*. 

९) प्रधान सचिव (ले व को) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी,कोषा-प्र.१,वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

११) निवड नस्ती. कोषा-प्र.२, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
*(संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचेमार्फत) 


०८ 


Cc 
eS 
oe voaowre fe TVS De wee le 


9 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


